सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, 
दक्षिण सोलापूर व माळशिरस 
तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत 
शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० एप्रिळ,२०२३. 
पहावे :- १) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांचे पत्र 
जा.क्र. साबांमंसो/रेशा/३१२६/सन २०२२, दिनांक १९/०९/२०२२. 


वाचा - १) शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०१९/प्र.क्र.४७/नियो-२, दिनांक २८/०५/२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०१९/प्र.क्र.५९/नियो-२, दिनांक १२/०७/२०१९ 
३)शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०१९/प्र.क्र.९८/नियो-२, दिनांक २३/०७/२०१९ 

४) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ०४/१०/२०२२ 


शुध्दीपत्रक - 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, दक्षिण सोलापूर व माळशिरस तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांकामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | CHAT करण्यात आलेल्या ead | Gar प्रजिमा | तालुका सुधारीत प्रजिमा 
नाव व लांबी क्रमांक क्रमांक 

णि भंडारकवठे माळकवठे sist AGU) ते | प्रजिमा क्र. १२९ । दक्षिण प्रजिमा क्र.२०३ 
east रस्ता. सोलापूर 

>: रा.म.मा. ४६५ (रा.मा.२०२) येळेगाव | प्रजिमा क्र. २०० | दक्षिण प्रजिमा क्र.२०४ 
गावडेवाडी वांगी मंद्रूप ते रा.म.मा. सोलापूर 
(जुना-१३) नांदणी रस्ता. 

३. रा.म.मा. ५२? (रा.म.मा.१३) । प्रजिमा क्र. २०१ | दक्षिण प्रजिमा क्र.२०५ 
वडकबाळ तांडा मंद्रूप ते कुरघाट सोलापूर 
प्रजिमा-६१ ला मिळणारा रस्ता. 

४. यलमारमंगेवाडी ते बलवाडी ते | प्रजिमा क्र.२०२ । सांगोला प्रजिमा क्र.२०६ 
माडगूळ जिल्हा हद्दिपर्यंत रस्ता. 

प. मांजरी  देवकतेवाडी धायटी | प्रजिमा क्र. २०३ । सांगोला प्रजिमा क्र. २०७ 
हळदीवाडी गायगव्हाण ते रा.मा. 
१४३ ला जोडणारा रस्ता. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 


६. Hee बुद्रुक पवारवाडी नरळेवाडी ते । प्रजिमा क्र. २०४ | सांगोला प्रजिमा क्र. २०८ 
वाकी शिवणी रा.मा.१२५ ला जोडणारा 
रस्ता. 

७. सांगोले ते आलेगाव रस्ता. प्रजिमा क्र. २०५ | सांगोला प्रजिमा क्र. २०९ 
बळलवडी चोपडी बंडगरवाडी सोमेवाडी | प्रजिमा क्र. २०६ | सांगोला प्रजिमा क्र. २१० 
इराचीवाडी कोळा कोंबडवाडी ते 
किडबीसरी रस्ता. 

(डी जिल्हाहद्द चिध्यापीर चोपडी edie | प्रजिमा क्र.-२०७ । सांगोला प्रजिमा क्र.-२११ 
जुजारपूर ते प्रजिमा क्र.१६४ ला 
जोडणारा रस्ता. (ता. सांगोला) 
प्रजिमा क्र.-२०७ ऐवजी-२११ 

१०. | वेळापूर तांदूळवाडी ते महिम रस्ता. | प्रजिमा क्र. २०८ | सांगोला प्रजिमा क्र. २१२ 


हे शुध्दीपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२७११५१५०२९१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN © 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, सोलापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


“०? (८२ (5. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


